राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान (NMSA) 
अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) 
योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गाच्या अंमलबजावणीकरिता दुसऱ्या 
हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-४४१८/प्र.क्र.८३/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ मार्च, २०१९ 


संदर्भः 

१. केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.inal सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शोती 
अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचना. 
शासन निर्णय क्रमांक ०४१८/प्र.क्र.१५५/१४ अ, दि. २७ एप्रिल, २०१८ 
शासन निर्णय क्रमांक BIA ४४१८/प्र.क्र.८१/८ अ, दिनांक २१.०६.२०१८ 

. शासन निर्णय HATH STAT ४४१८/प्र.क्र.८२/८ अ, दिनांक ४.०८.२०१८ 

५. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १-२१/२०१८-३5-॥, दिनांक २१ जानेवारी, २०१९ 

६. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआआ.-२०१८/कोक्षेवि/वाकृअ/प्र.क्र.२५/२४/रासक, दि.२ फेब्रुवारी, २०१९ 
आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी २०१८/प्र.क्र.११/का.६, दिनांक १२ मार्च, २०१९ 


प्रस्तावना 

राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास [Rain fed Area Development (RAD)] 
योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून त्याकरिता केंद्र व राज्य हिछयाचे अनुदानाचे प्रमाण ६०:४० असे 
आहे. संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ या वर्षासाठी केंद्र हिस्सा रु. २४९६.५० लक्ष व 
राज्य हिस्सा रु.१६६४.३३लक्ष अशा एकूण रु. ४१६०.८४ लक्ष रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली असून संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी रु.केंद्र 
हिस्सा रु.११७.५० लक्ष व राज्य हिस्सा रु.७८.३३ लक्ष असा एकूण रु.१९५.८३ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला 
आहे. संदर्भ क्रमांक ५ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने सदर योजनेअंतर्गत दुस-या हप्त्यापोटी केंद्र हिऱड्याचा 
रु.११७.५० लक्ष निधी मुक्‍त केला आहे. त्यास अनुसरुन शासन आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (NMSA) कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ 
मध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता अंमलबजावणी करण्यासाठी दुसऱ्या हप्त्याचा केंद्र हिक्यापोटी 
रु.२१.५० लक्ष (रुपये एकवीस लक्ष पन्नास हजार फक्त) व राज्य हिळऱ्यापोटी रु.१४.०० लक्ष (रुपये चौदा 
लक्ष फक्त) असा एकूण रु.३५.५० लक्ष (रुपये पस्तीस लक्ष पन्नास हजार फक्त) निधी अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 
(रू. लाखात) 
प्रवर्ग कंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
अनुसूचित जमाती २१.५० १४.०० ३५.५० 


झासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-४४१८/प्र.क्र.८३/८-ओ 


२. सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सदर खर्च सन २०१८-१९ च्या मंजूर 


तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
अनुसूचित । मागणी क्र.टी-५, मागणी क्र.टी-५, 
जमाती २४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 
(७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१)(१९) राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान- (09)(20) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- 


अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम व हवामान| अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम व 
बदल शाश्वत शोती सनियंत्रण, प्रतीमानकरण | हवामान बदल शाश्वत शोती सनियंत्रण, 
व नेटवर्किंग कार्यक्रम (केंपुयो) (केंद्र हिस्सा- | प्रतीमानकरण व नेटवर्किंग कार्यक्रम 
0%) (अनुसूचित जमाती)(२४०१ए५३९) ३३ | (केंपुयो) (राज्य हिस्सा-४०%) (अनुसूचित 
अर्थसहाय्य. जमाती) (२४०१ए५४८) ३३ अर्थसहाय्य. 


३. सदर योजना राबविताना यापूर्वी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

४. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचे जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप 
करण्याकरीता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण ) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत 
जिल्हानिहाय वाटप करावयाचा निधी 898 प्रणालीद्वारे विभागीय कृषि सहसंचालकांमार्फत जिल्हयांना 
वितरीत करावा व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना प्राप्त निधी आहरित करुन PFMS खात्यावर जमा 
करावा व संपूर्ण अदायगी PFMS वरच करावी. 

५. अनुसूचित जमाती प्रवर्गसाठीचा निधी अनुसूचित जमाती लाभार्थ्याकरीता खर्च करण्यात यावा. 

६. उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टये, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना 
योजनेचा लाभ कोणत्या स्वरुपात देण्यात आला इ.माहिती आदिवासी विकास विभागास सादर 
करण्यासाठी, शासनास सादर करण्यात यावी. 

७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिल, २०१८ 
मधील अटी व शर्तीचे पालन करुन व सदर परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन तसेच संदर्भाधीन अ.क्र. ७ येथील आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक १२ मार्च, २०१९ च्या शासन 
निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१५१७१२५८९१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Bharati Dinesh Dh 
DN: c=IN, G Of Mahi htt 


क ent arashtra, 
B h a rat | ‘Agricult id ADF Department, 
postalC =Mal 
5 5bc2f86ec37c6F25108b6605 


Di nes h Dh 1 rl be20 cpr anaiinod? 8fS5e14cda6a2a7F, 


Date: 2019.03.15 17:17:11 +05'30° 


(भारती दि. धुरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त (कृषि,कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-४४१८/प्र.क्र.८३/८-ओ 


संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि उद्योग विकास महामंडळ, अंधेरी,मुंबई. 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व जिल्हा परिषदा) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा,पुणे 

सर्व संचालक, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

व्यवस्थापकीय संचालक, जिल्हा अग्रणी बँक (बॅक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल ,पुणे) 
सर्व कृषि विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी/सर्व तालुका कृषि अधिकारी/सर्व मंडळ 
कृषि अधिकारी 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

संचालक, SA व कोषागार, मुंबई 

सहायक संचालक(लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी 

उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई 

आदिवासी विकास विभाग (का.६), मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती ८-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


